सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीवर 
विशेष निमंत्रित नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१३८/का-१४८१ अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मे, २०१९ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) 
अधिनियम २००० 
३) शासन निर्णय, क्र.डिएपी १०१५/प्र.क्र.१४२/का.१४८१, 
दि.२३/६/२०१५ 
४) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, 
सिंधुदुर्ग यांचे पत्र क्र.प्लॅन-३५/८/२०१८/३४८४,दि.२७/२/२०१९ 


शासन निर्णय :- 


“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, 
क्रमांक ३०/२०००” Helles कलम ३ चा पोटकलम (3) (AR) येथील तरतूदीनुसार 
संदर्भाकित शासन निर्णय क्र. डिएपी १०१५/प्र.क्र.१४२/का.१४८१,दि.२३/६/२०१५ 
अन्वये ९ विशेष निमंत्रितांची सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. त्यापैकी श्री.हेमंत राघोबा कुडाळकर यांच्याऐवजी श्री. जयदेव भास्कर 
कदम यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत मा.पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग यांच्या शिफारशीनुसार 
श्री.कुडाळकर यांच्याऐवजी श्री.जयदेव कदम यांची “विशेष निमंत्रित” म्हणून सिंधुदुर्ग 
जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | fears निमंत्रितांचे नाव पत्ता 


"का श्री. जयदेव भास्कर कदम । मु.पो. इळयेसडा, ता.देवगड,जि.सिंधुदुर्ग 


2. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग यांनी 


उपरोक्त आदेठा सर्व संबंधितांच्या निदर्ठानास आणावेत. 


३. जिल्हा नियोजन समिती सिंधुदुर्ग या समितीवर, वर नमुद “विशेष निमंत्रित” 
यांच्या नियुक्‍ती शासनाचे पुढील आदेशा होईपर्यंत किंवा त्यांची नियुक्‍ती रद्द होईपर्यंत या 
पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१३८/का-१४८१ अ 


oe हा area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक 


२०१९०५२८१६१३५२८९१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 


करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 
V | J E 5 | N G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PLANNING DEPARTMENT, 


EATEN 1 0. आणी 
VASAVE Date: 2019.05.28 16:19:44 40530 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३) मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४) मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५) मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती सिंधुदुर्ग यांचे खाजगी सचिव 
६) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय. 
७) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई 
८) जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग. 
९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग 


१०) उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग नवी मुंबई 
११) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग 

१२)महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
) 
) 


93) Rice कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग 
१४) निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


